मुंबई शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत 
ठेवण्याकरीता उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरए ०५१०/प्र.क्र. २०२/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक : ६ जून, २०१२. 


शासन निर्णय :- मुंबई शहरातील वाहतूक समस्यांबद्दल बॉम्बे बार असोसिएशनने मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका क्र. १८/२०१० दाखल केली आहे. या याचिकेवर दिनांक 
७.५५.२०१२ रोजी सुनावणी झाली. मुंबई शहरातील वाहनांची तसेच पादचारी यांची वाहतूक 
व्यवस्था सुरळीत, शिस्तबध्द सुरु रहावी, याकरीता उपाययोजना सुचविण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक 
७.५.२०१२ रोजी दिलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई शहरातील 
वाहनांची तसेच पादचारी यांची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत, शिस्तबध्द सुरु रहावी, याकरीता 


उपाययोजना सुचविण्याकरीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन या आदेशान्वये 


मंजुरी देत आहे. 
१ अप्पर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. -: अध्यक्ष 
२ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. -: सदस्य 
३ प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. -: सदस्य 
४ परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. -: सदस्य 
५ सह आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई. -: सदस्य 
६ अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (रस्ते), बृहन्मुंबई महानगरपालिका. -: सदस्य 
७ सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), बृहन्मुंबई. -: सदस्य 
श्री. नितीन डोसा, अध्यक्ष, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशन. -: सदस्य 
९ श्री. अशोक दातार, अध्यक्ष, मुंबई एन्व्हायरमेंन्टल सोशल नेटवर्क. -: सदस्य 
१० श्री. माधव पै, संचालक, एम्बार्क इंडिया. -: सदस्य 
2. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्याच्या आत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 


यांना सादर करावा. 


82 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक -२०१२०६०७०६०२०६०२०० असा 


आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(bo tf 
( शहाजहान”मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


अप्पर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 

सह आयुक्‍त, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (रस्ते), बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), बृहन्मुंबई. 

श्री. नितीन डोसा, अध्यक्ष, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशन, ७६, वीर नरीमन 
रोड, चर्चगेट स्टेशनच्याशेजारी, मुंबई. 

श्री. जे. एस. सलुजा, सहाय्यक सरकारी वकील, ओरीजनल साईड, उच्च न्यायालय, 
मुंबई. 

श्री. अशोक दातार, अध्यक्ष, मुंबई एन्व्हायरमेंन्टल सोशल नेटवर्क,२०, माधवी, मकरंद 
हाऊसिंग सोसायटी, वीर सावरकर मार्ग, माहिम, मुंबई - ४०० ०१६ 

श्री. माधव पै, संचालक, एम्बार्क इंडिया, गोदरेज अँण्ड बॉईज प्रिमायसेस, गॅसवर्क लेन, 
लालबाग, परळ, मुंबई - ४०० ०१२. 

निवडनस्ती (पोल-८/आस्था-३) 


83 


